आरे दुग्धवसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी- २०२४/प्र.क्र.५४/पदुम-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० एप्रिल, २०२४ 


वाचा : 

१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.३१७०/२०२२ अंतर्गत दिळेळे आदेश 
दि.६.३.२०२४ 

२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ(मु/का- 
१/१७०२/२०२४,दि.१४.३.२०२४ 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांची टिप्पणी दि.५.४.२०२४ 

४. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ(मु/का- 
१/२१५५,दि.१२.४.२०२४ 

५. उप वनसंरक्षक, ठाणे वनविभाग यांचे कार्यालय यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/२०/जमीन/४३५/२०२४- 
२५,दि.२६.४.२०२४ 

६. मा.भारतीय निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.४३७/॥---२/२०२४(७५७॥///5- 
॥,दि.२९.४.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

आरे दुग्धवसाहतीमधील अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभालाची कामे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, आरे यांचेकडे उपलब्ध निधीमधून सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, आरे 
यांच्यामार्फत करण्यात येते. सदर रस्त्यांची कामे बऱ्याच कालावधीपासून न झाल्यामुळे मा.उच्च 
न्यायालयात याचिका क्र.३१७०/२०२२दाखल करण्यात आली. याचदरम्यान प्रस्तुत प्रकरणी 
दाखल असलेल्या रिट याचिकेत मा.न्यायालयाच्या आदेशान्वये दि.२.८.२०२३ रोजी आरे रस्त्यांच्या 
दुरूस्तीबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात 
आली. सदर समितीने आपला अहवाल मा.न्यायालयास सादर केला. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालयाने दि.६.३.२०२४ रोजी आदेशा पारीत करून आरे दुग्धवसाहतीतील रस्त्यांची 
कामे प्राधान्याने करण्याबाबत आदेशित केले असून, त्यासाठी टप्पेनिहाय कालमर्यादा ठरवून दिली 
आहे. 

मा. न्यायालयाच्या आदेझाच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता यांनी दि.१४.३.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये आरे दुग्धवसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी अंदाजपत्राकास तांत्रिक मान्यतेसह 
(Technical Approval) प्रस्ताव शासनास सादर केला. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांना सादर करण्यात आला. सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी- २०२४/प्र.क्र.५४/पदुम-१० 


बांधकाम विभागाने सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई हे सक्षम 
प्राधिकारी असल्याचे नमूद केले व तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. तसेच दि.२.६.२०२३ रोजी 
दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या वावा मधील बदलानुसार कृषी व पदुम विभागाने सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेबाबत पुढीळ आवऱ्यक कार्यवाही करणे उचित होईल, असे अभिप्राय दिले 
आहेत. 

प्रस्तुत कामांस मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी दिलेली तांत्रिक 
मान्यता व मा.भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रस्तुत कामास दिलेली ना-हरकत विचारात घेता, आरे 
दुग्धवसाहतीतील रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 

आरे दुग्धवसाहतीमधील रस्त्यांच्या (३६.८९३ कि.मी.) कामास रू.६७,६७,८०,८९५.०० 
(अक्षरी रूपये सदुसष्ट कोटी सदुसष्ट लाख ऐंशी हजार आठरे पंच्यान्नव फक्त) इतक्या रकमेसह 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर कामाचे अंदाजपत्रक 

1 Estimated Cost Sub Estimate 1 Rs. 417459857.00 
2 Estimated Cost Sub Estimate 2 Rs. 10248897.00 
3 Estimated Cost Sub Estimate 3 Rs. 55502974.00 
4 Estimated Cost Sub Estimate 4 Rs. 2981443.41 
| 5 | Total Rs. | Rs. | 486193171.41 
| 6 | Add 5% for Price Escalation | Rs. | 24309658.57 
7 | Total Rs. | Rs. | 510502829.98 
| 8 | Add 3% Contingencies On 5 3.00% Rs. 14585795.14 
| 9 | Add 8%for 5 Years Maintenance On 5 8.00% Rs. 38895453.71 
| 10 | Total Rs. | Rs. | 563984078.84 
11 | Add GST @ On Sr. 10 18.00% Rs. 101517134.19 
12 | Add 1% Labour Insurance on Sr.10 1.00% Rs. 5639840.79 
13 | Add 1% Road Safety Audit 1.00% Rs. 5639840.79 
| 14 | Total Rs. | Rs. | 676780894.60 

Say | Rs. | 676780895.00 


२. मा.न्यायालयाने आरे दुग्धवसाहतीतील v4.993 कि.मी. रस्त्यांपैकी ८.२२ कि.मी. रस्ता 
तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर बाब विचारात घेता, आरे दुग्धवसाहतीतील 
३६.८९३ कि.मी. रस्त्यांच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. सदर कामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष २४०४०७०६, २७-लहान बांधकामे या 
उद्दिष्टाखालील उपलब्ध अनुदानतून भागविण्यात यावा. 

४. राज्यात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक, २०२४ करीता दि.१६.३.२०२४ पासून आदर्श 
आचार संहिता लागू करण्यात आली आहे. सदर आदर्श आचार संहितेचा भंग होणार नाही, याबाबत 
कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी- २०२४/प्र.क्र.५४/पदुम-१० 


सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाने अनौसं.१८२/व्यय-२,दि.१७.३.२०२३ रोजी दिलेल्या 
अभिप्राय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.५.४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सर्वाजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिका अंतर्गत विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारामधील परिच्छेद 
क्र.१३४ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४३०१७००१५७६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f0b627b3230194fa84bd0e5b4eb590e81c2c1 5ce998bal 


9f4825b4ac3eee 1 3ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
YA M G A R serialNumber=1E3 1 BE6F920A3D606925AB728A537257F35F1F0B 
E19B929C1BODDCBA1E89366B, cn=ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


Date: 2024.04.30 17:13:30 +05'30' 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री, पदु यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य 

५. मा.विरोधी पक्षनेता,विधान परिषद , महाराष्ट्र राज्य 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहायक कृषि, Wad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. निवडनस्ती/पदुम-१० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


